राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व 
महाविद्यालयीन अध्यापकांच्या 
मागण्यांबाबत गठीत समिती 
रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७६/१९/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा: 
१) झासन निर्णय क्रमांक: उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२७६/१९/विशि-१, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय: 

वरील नमूद अ. क्र. १ येथील दि.१४.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अध्यापकांच्या सातव्या 
वेतन आयोगातील व्रुटींवर विचार करून शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलेली 
होती. आता या आदेझान्वये संदर्भीय दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेली समिती रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००२१४११३८५३२२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Vijay Eknath 
Sable 
(विजय साबळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. श्री. मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, 
२. सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 

३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 

४. डॉ. अनिल कुलकर्णी, अध्यक्ष, शैक्षणिक महासंघ महाराष्ट्र राज्य, 

५. डॉ. होखर चंद्रात्रे, सरचिटणीस, शौक्षणिक महासंघ महाराष्ट्र राज्य, 

६. डॉ. कल्पना पांडे, सदस्य, शैक्षणिक महासंघ महाराष्ट्र राज्य, 

७. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे स्वीय सहय्यक, 

८. निवड नस्ती (विशि-१). 


